Implementation of Ease of Doing 
Business (EoDB) Reforms in 
Maharashtra नोडल अधिकारी 


नियुक्‍त करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः पीडीएस-२०२०/प्र.क्र.९१/ना.पु.२२ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २९ ऑक्टोबर, २०२० 


वाचा :- मा. मुख्य सचिव यांच्या कार्यालयाच्या पत्र क्र. CSO/2020/D-1/e-4397264, 
दिनांक १८ ऑगस्ट, २०२० सोबतचे विवरणपत्र. 


शासन परिपत्रक :- 

सन २०१४ पासून राज्य शासनाकडून करण्यात आलेल्या सुधारणांची पुढची पायरी म्हणून केंद्र 
शासनाने State Reform Action Plan (SRAP) 2020 आणि District Level Business Reform Action Plan 
(DIBRAP) 2020 केला आहे. याबाबतच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने प्रत्येक जिल्ह्याची क्रमवारी ठरविण्यात 
येणार आहे. त्याअनुषंगाने प्रत्येक जिल्ह्यातील सुधारणांबाबत आढावा घेण्याच्या दृष्टीने Implementation of 
Ease of Doing Business (EoDB) Reforms in Maharashtra करीता राज्यासाठी नोडल अधिकारी नियुक्‍त 
करण्याबाबतची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


त्याअनुषंगाने याद्वारे श्री. प्रशांत सुधाकरराव काळे, उपनियंत्रक, ई-परिमंडळ, मुंबई-ठाणे शिधावाटप क्षेत्र 
यांना नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्‍त करण्यात येत आहे. त्यांचा भ्रमणध्वनी क्र. ९१५८८ ८३६४४ असून त्यांचा 
e-mail prashantkale2910@gmail.com आहे. 
सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२०१०२९१५३४४२५३०६ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Manojkumar Manikrao 4: 
Suryawanshi > 


(मनोजकुमार सुर्यवंशी ) 
शासनाचे सह सचिव 


१. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

२. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

३. मा. मंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव 

४. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
५. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
६. मा. राज्यमंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव 


शासन परिपत्रक क्रमांकः पीडीएस-२०२०/प्र.क्र.९१/ना.पु.२२ 


७. मा. मुख्य सचिव यांचे उपसचिव 

८. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्राळय, मुंबई. 

९. सर्व प्रशासकीय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०. सर्व विभागीय आयुक्‍त 

११. सर्व जिल्हाधिकारी 

१२. नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा, मुंबई 

१३. सर्व उपआयुक्त (पुरवठा) 

१४. सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी / अन्नधान्य वितरण अधिकारी 

१५.वित्तीय सल्लागार व उपसचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, जि. टी. 

हॉस्पीटल संकूल, मुंबई 

१६.प्रधान सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग यांचे स्वीय सहायक 

१७.सर्व उपसचिव/अवर सचिव/कार्यासन अधिकारी, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, 
मुंबई 

१८.संचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 

१९.निवडनस्ती (कार्यासन ना.पु. 22). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


aod 
क 


a.) eo qa 


क 


2) PublipistributionActionableutomvoure epantmentaundenDistrictile Ss Refer: 
* SActionilan (DIBRAPR) 202 0 sen i i 


* Identification of a Nodal Officer for coordination at District offices and for implementation of 
Reforms and intimating the same (Name, Designation, Phone and e-Mail) by a return 


communication to didci@maharashtra.gov.in shtra.gov.in and vandana.prata 
. the 


या nc RO ती Department 
District Grant of license for ‘Fair | No physical/ manual | « Compliance 
Food and} Price Shops' under the | application to be required of pending 
‘Supplies relevant act and __ its | by district authorities in points by | 
Controller | renewal ‘} addition to online} 31५ October. 
States/ UTs are required to | application 2020. | 


develop a portal with {No physical copies of | e Provide 
following features:- | documents to be evidences ७! 
i. All necessary procedures | requested by district implemented 
and checklists to be | authority and documents reforms. 


published on the portal | uploaded with online 

ii. Timelines for delivery of | application should be 

Service_to be mandated | sufficient 
through the, Public Service | The application should be 
Delivery Guarantee Act | disposed off within the 
iii. The procedure for | stipulated timeline 
application —_ submission, | District authorities 
payment of fees to be made | should accept 
online downloaded certificate as 
iv. The portal should allow । valid and should not 
applicant to track the status | require physically 
of the application signed/ stamped 
४. The applicant should. be | certificate to be obtained 
able to download the final |The applicant should not 
certificate from the portal | be required to get in 
vi. There should be 10 | touch with district 
requirement of any physical | authorities _ physically 
touchpoint between the | except in cases where 
applicant and the | inspection/ site visit is 
Department’ Agency mandated by law 


